दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
रेशीम संचालनालय व संचालनालयाच्या 
अधिनस्त कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील पदे 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आस्था-२०२१/प्र.क्र.१८/रेशीम कक्ष 
१४ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा:- 
१) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६. 
२) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दिनांक ov 
जानेवारी, २०२१ रोजीची अधिसूचना. 
शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/ 
दि.क.२, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२१. 
४) संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्र. रे/कार्या-१/आस्था-४/दिव्यांग पद निश्चिती/२१/२५०, 
दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२१. 
५) संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्र. रे/कार्या-१/आस्था-४/दिव्यांग पद निश्चिती/२१/२७०, 
दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२१. 


AN 
~~ 


प्रस्तावना :- 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार शासन सेवेतील पदांची 
पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी 
दिल्ली यांनी दिनांक ०४ जानेवारी, २०२१ च्या अधिसूचनेद्वारे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची 
यादी तयार करुन ती www.disabilityatfairs.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. केंद्र 
शासनाने पदसुनिश्चिती करून दिव्यांगांसाठी सुनिश्चिती केलेली गट “अ” ते गट “ड” मधील जी पदे 
राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अशा पदांबाबत तसेच, केंद्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीतील 
ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी 
समान आहेत, अशा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगांसाठी 
सुनिश्चित करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने संदर्भाधीन दिनांक ०२ 
फेब्रुवारी, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिल्या आहेत. सदर सूचना विचारात घेऊन रेशीम 
संचालनालय व संचालनालयाच्या अधिनस्त कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील गट “अ” ते “ड” मधील 
पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र.१८/रेशीम कक्ष 


शासन निर्णय :- 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील तरतूदीनंसारी केंद्र शासनाच्या सामाजिक 
न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दिनांक ०४ जानेवारी, २०२१ च्या अधिसूचनेद्वारे 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी तयार करुन ती www.disabilityaffairs.gov.in या 
संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. सदर यादीशी तुलना करुन तसेच, सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाने संदर्भाधीन दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे दिलेल्या सूचनांच्या 
अनुषंगाने रेशीम संचालनालय व संचालनालयाच्या अधिनस्त कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील गट “अ 
ते “ड” मधील पदे सोबत जोडलेल्या परिशिष्टाप्रमाणे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


२. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांची दिनांक ०४ जानेवारी, २०२१ रोजीची अधिसुचना तसेच, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाने संदर्भाधीन दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे दिलेल्या सुचनेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२३१५३१४२९९०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kishor Daulat Patil 


Kishor Daulat 
1501 VAaUlat wie 
° 3583aa 
serialN 

fde91 21 bb: 
Date: 2021.02.23 15:37:31 +05'30° 


(कि. दौ. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा, मुंबई. 
५) सर्व सन्माननीय संसद सदस्य/विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 
) 
) 


मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


=4acebae058f9790422d 1 385b04baa7b606c3951ca0 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र.१८/रेशीम कक्ष 


१०) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

११)संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१२) सर्व प्रादेशिक रेशीम कार्यालये 
) 
) 


93) ad जिल्हा रेशीम कार्यालये 
१४ निवड नस्ती. 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, क्र. आस्था-२०२१/प्र.क्र.१८/रेशीम कक्ष, दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतचे परिशिष्ट. 


अ.क्र पदनाम शारीरिक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदाच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शरा 
| संचालक 5, ST, RW, ७, a) B,LV राज्यातील रेशीम संचालनालयाचे | संचालक (रेशीम) पदाच्या 
MF b) D,HH विभाग प्रमुख, शासनाच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये लक्षात 
c) OA, BA, OL, BL, | धोरणानुसार राज्यात रेशीम घेता सोबतच्या दिव्यांग 
OAL, BLOA, BLA, | उद्योगाच्या सर्वागीण विकासासाठी । प्रवर्गामधील उमेदवार योग्य 
CP, LC, Dw, AAV, | योजना राबविणे, संचालनालयाची । त्या सॉफ्टवेअर, साधने व 
MDy प्रशासकीय व आर्थिक जबाबदारी. | उपक्रमांच्या सहाय्यासह 
a) MI ग्राह्म धरण्यात यावा. 
b) MD involving (a) to 
(d) above 
2 उप संचाळक 5, ST, W, MF, a) B,LV संचालक (रेशीम) यांना शासनाच्या | उपसंचाळक पदाच्या 
RW, SE, ७ b) D,HH विविध विकासात्मक योजना | जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये लक्षात 
c) OA, OL, BL, OAL, | राबविण्यामध्ये सहकार्य करणे, । घेता सोबतच्या दिव्यांग 
CP, LC, Dw, AAV रेशीम संचालनालयाचे तांत्रिक | प्रवर्गामधील उमेदवार योग्य 
d) MI प्रमुख म्हणून राज्यातील रेशीम | त्या सॉफ्टवेअर, साधने व 
e) MD involving (a) to | विकासाची संपुर्ण जबाबदारी पार | उपक्रमांच्या सहाय्यासह 
(d) above पाडणे, रेशीम संचालनालयांतर्गत | ग्राह्म धरण्यात यावा. 


असलेली प्रादेशिक कार्यालये, 
जिल्हा कार्यालये व इतर संबंधीत 
संस्था यांना भेटी देवून तपासणी 
करणे व मार्गदर्शन करणे व त्यांचा 
अहवाल वेळोवेळी संचालकांना 
सादर करणे, रेशीम 
संचालनालयांतर्गत असलेले 
जिल्हा कार्यालय प्रमुखांना त्यांची 
जबाबदारी पार पाडण्याकरिता व 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र.१८/रेशीम कक्ष 


शासकीय योजना राबविणेकरिता 
मार्गदर्शन व सुचना देणे, संचालक 
(रेशीम) यांच्या सुचनेनुसार शासन 
स्तरावरील FT इतर महत्वाच्या 
बैठकीला हजर राहणे. 


3 सहायक संचालक 


5, ST, W, MF, 
RW, SE, C 


B, LV 

D, HH 

(08, BA, COB.) Bk: 
OAL, BLOA, BLA, 
CP, LC, Dw, AAV, 
MDy 

MI 

MD involving (a) to 
(d) above 


प्रादेशिक विभाग प्रमुख म्हणुन 
विभागातील संपुर्ण विकासात्मक 
कामाची जबाबदारी तसेच, 
आस्थापना व लेखाची प्रादेशीक 
स्तरावरील जबाबदारी पार पाडणे, 
संचालनालयाच्या मार्गदर्शक 
सुचनेनुसार प्रादेशिक विभागाचा 
विकासात्मक आराखडा व 
अंदाजपत्रक तयार करणे व त्याची 
अंमलबजावणी करणे, 
संचालनालयाने तयार केलेला 
कृती आराखडा व निर्णयाची 
अंमलबजावणी आपल्या कार्यक्षेत्रात 
करणे व त्यावर संनियंत्रण 
ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडणे, 
प्रादेशिक स्तरावरील सर्व बैठकांना 
हजर राहणे, विविध झासकीय 
विभाग व जिल्हा कार्यालय यांच्यात 
समन्वय ठेवणे, जिल्हा प्रमुखांच्या 
आवर्यकतेनुसार महत्वाच्या 
बैठकींना हजर राहणे, प्रादेशिक 
विभागाचा मासिक व वार्षिक 


सहायक संचालक पदाच्या 
जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये लक्षात 
घेता सोबतच्या दिव्यांग 
प्रवर्गामधील उमेदवार योग्य 
त्या सॉफ्टवेअर, साधने व 
उपक्रमांच्या सहाय्यासह 
Tel धरण्यात यावा. 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र.१८/रेशीम कक्ष 


अहवाळ संचाळनालयाला सादर 
करणे, प्रादेशिक स्तरावरील विविध 
अनुदान प्रस्ताव व इतर प्रस्तावाची 
तपासणी करुन आपल्या 
अभिप्रायासह संचालनालयास 
सादर करणे, त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील 
जिल्हा कार्यालयांना नियमित भेटी 
देवुन तपासणी करणे व त्याचा 
अहवाळ संचालनालयास सादर 
करणे व पाठपूरावा करणे, रेशीम 
शेतीच्या वाढीकरिता आवश्‍यक 
प्रचार, प्रसिध्दी, मेळावे, चर्चा, सभा, 
परिसंवाद, सहली निकषाप्रमाणे 
आयोजित करण्याकरिता जिल्हा 
प्रमुखांना नियोजनात व आयोजनात 
मार्गदर्शान व सहकार्य करणे. 


४ रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी- 
१व२ 


5, ST, W, BN, 
RW, SE 


B, LV 

D, HH 

OA;.-Ok; OAL; CP, 
LC, Dw, AAV 

ASD (M), SLD, MI 
MD involving (a) to 
(d) above 


जिल्हा प्रमुख व कार्यालय प्रमुख 
म्हणून जबाबदारी पार पाडणे, 
जिल्ह्यातील रेशीम विकासाची 
संपूर्ण (विस्तार, ग्रेनेज, रिलींग, 
फाम जबाबदारी, रेशीम 
संचालनालयाच्या मार्गदर्डाक 
सुचनेनुसार जिल्ह्याचा 
विकासात्मक कृती आराखडा व 
अंदाजपत्रक तयार करणे, 
जिल्ह्यातील रिलींग केंद्र, फार्म व 
ग्रेनेजला भेटी देवुन तपासणी 


रेशीम विकास अधिकारी, 
soft १ व २ या पदांच्या 
जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये लक्षात 
घेता सोबतच्या दिव्यांग 
प्रवर्गामधील उमेदवार योग्य 
त्या सॉफ्टवेअर, साधने व 
उपक्रमांच्या सहाय्यासह 
Tel धरण्यात यावा 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र.१८/रेशीम कक्ष 


करणे, केंद्र प्रमुखांना मार्गदर्शन 
करणे व अहवाल प्रादेशिक 


कार्यालय व संचालनालयांना 
वेळोवेळी सादर करणे. 
4 वरिष्ठ तांत्रिक सहायक 5, ST, W, BN, L, a) LV जिल्ह्यातील विस्तार कामाची | वरिष्ठ तांत्रिक सहायक 
MF, SE, C b) D,HH जबाबदारी, तुती रेशीममध्ये १५० | पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
c) OL, BL, CP, LC, | एकर तुती लागवड क्षेत्र व टसर । कर्तव्ये लक्षात घेता 
Dw, AAV रेशीम मध्ये १५० हेक्टर टसर | सोबतच्या दिव्यांग 
d) ASD (M), ID, SLD, | लागवड क्षेत्राचे पर्यवेक्षण करणे व | प्रवर्गामधील उमेदवार योग्य 
MI मार्गदर्शना करणे, शासकीय | त्या सॉफ्टवेअर, साधने व 
e) MD involving (a) to | योजनाची माहिती देणे, जिल्हा | उपक्रमांच्या खसहाय्यासह 
(d) above प्रमुखांना त्यांच्या कामात मदत | Wel धरण्यात यावा 
करणे, जिल्ह्याचा मासिक अहवाल, 
वार्षीक अहवाल व तांत्रिक माहिती 
तयार करुन जिल्हाप्रमुखांना सादर 
करणे, तालुका स्तरावरील 
बैठकीला हजर राहणे, शेतकरी 
स्तरावरील प्रशिक्षण व अभ्यास 
दौरा आयोजीत करणे, फार्म, 
रिलींग व ग्रेनेजसंबंधी इतर कामे 
६ । वरिष्ठ  क्षेत्र-नि-प्रयोगशाळा |S, ST, W, BN, L, a) B,LV तुती रेशीममध्ये १०० एकर तुती | वरिष्ठ क्षेत्र नि प्रयोगशाळा 
सहायक KC, MF, RW, b) D,HH लागवड क्षेत्र व टसर रेशीम मध्ये सहायक पदाच्या 
SE,C c) OA, OL, OAL, LC, | १०० हेक्टर टसर लागवड | जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये लक्षात 
Dw, AAV क्षेत्रारीलळ तांत्रिक कामाचे | घेता सोबतच्या दिव्यांग 
d) ASD (M, Mob), ID, | पर्यवेक्षण करणे, मार्गदर्शन करणे, । प्रवर्गामधीलळ उमेदवार योग्य 
SLD, MI समुहातील शेतकऱ्यांना शासकीय | त्या सॉफ्टवेअर, साधने व 
8) MD involving (a) to | योजनांची माहिती देणे, क्षेत्र | उपक्रमांच्या खसहाय्यासह 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र.१८/रेशीम कक्ष 


(d) above 


सहाय्यक व प्रयोग निर्देशक 
यांचेकडून माहिती गोळा करुन 
समुहाचा तांत्रिक अहवाळ तयार 
करणे व जिल्हा प्रमुखाला सादर 
करणे, समुहातील लाभार्थी 
अनुदानाचे प्रस्ताव तपासुन जिल्हा 
प्रमुखांना सादर करणे, फार्म, 
रिलींग व ग्रेनेज संबंधी इतर कामे. 


ग्राह्म धरण्यात यावा 


७ प्रयोग निर्देकाक, 


5, 81, ४४, 8४, (, 


90) 


LV 


टसर रेशीम उद्योगात ५० हेक्‍टर 


प्रयोग  निर्देठाक, क्षेत्र 


) 
क्षेत्र सहायक, KC, PP, MF, RW, b) OL, LC, Dw, AAV क्षेत्राकरिता तांत्रिक सेवा देणे. सदर | सहायक, रेअरिंग ऑपरेटिव्ह 
रेअरिंग ऑपरेटिव्ह SE, H c) SLD, MI समुहातील सर्व लाभार्थीची | aver जबाबदाऱ्या व 
0) MD involving (a) to  अंडिपुंज मागणी गोळा करुन ।कर्तव्ये लक्षात घेता 
(9 above अंडिपुंज पुरवठा करणे, कोष खरेदी | सोबतच्या दिव्यांग 
बाबत मार्गदर्शन करणे, समुहाचा । प्रवर्गामधील उमेदवार योग्य 
तांत्रिक अहवाल जेष्ठ क्षेत्र | त्या सॉफ्टवेअर, साधने व 
सहाय्यकाळा सादर करणे, | उपक्रमांच्या सहाय्यासह 
लाभार्थीचे अनुदान प्रस्ताव गोळा | Wel धरण्यात यावा 
करणे, लाभार्थींना झासकीय 
योजनांची माहिती देणे, जेष्ठ 
तांत्रिक सहाय्यक व जेष्ठ क्षेत्र 
सहाय्यकांनी सांगितळेळी कामे 
करणे, फार्म, रिलींग व ग्रेनेज संबंधी 
इतर कामे. 
८ मेकॅनिक 5, ST, BN, RW, a) D,HH रेशीम संचालनालयांतर्गत रिलींग, |मेकनिक या पदाच्या 
SE, H b) OL, BL, CP, Lc, | व्टिस्टींग व ग्रेनेज केंद्राची मशिनरी | जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये लक्षात 
Dw, AAV आवश्‍यकतेनुसार तपासणी व | घेता सोबतच्या दिव्यांग 
c) ASD (M), SLD, MI दुरूस्ती करणे, ठराविक । प्रवर्गामधील उमेदवार योग्य 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र.१८/रेशीम कक्ष 


व) MD involving (a) to 


कालावधीने नियमितपणे रिलींग, 


त्या साफ्टवेअर, साधने व 


(0 above व्टिस्टींग व Wo केंद्राची | उपक्रमांच्या सहाय्यासह 
मशिनरीचे ग्रीसिंग, ऑयलिंग व | Wel धरण्यात यावा 
देखभाल करणे व अहवाल नियंत्रण 
अधिकाऱ्यास सादर करणे, दुरूस्ती 
विषयक अभिप्राय नियंत्रण 
अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे, 
नियंत्रणग अधिकारी यांनी या 
व्यतिरिक्त वेळोवेळी सांगितलेली 
कामे करणे, संबंधीत यंत्राचा 
अभिलेख ठेवणे 

९ SOS RM 5, ST, W, L, a) D,HH रेशीम संचालनालयांतर्गत रिलींग, |scacdert या पदाच्या 
MF,SE b) OL, LC, Dw, AAV व्टिस्टींग व Wo केंद्राची | जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये लक्षात 

c) ASD (M), SLD, MI आवड्यकतेनुसार नविन वाढीव | घेता सोबतच्या दिव्यांग 

त) MD involving (a) to | विज पुरवठा, मश्ीनरीची विज | प्रवर्गामधील उमेदवार योग्य 

(0 above विषयक तपासणी, दुरूस्ती करणे, | त्या सॉफ्टवेअर, साधने व 
अभिप्राय देणे, कार्यालयात विज | उपक्रमांच्या सहाय्यासह 
पुरवठा सुरळीत राहिल याची [ग्राह्य धरण्यात यावा 
दक्षता घेणे, आवश्‍यकतेनुसार विज 
कनेक्ठानबाबत कामकाज करणे, 
अभिप्राय नोंदविणे, नियंत्रण 
अधिकारी यांनी या व्यतिरिक्त 
वेळोवेळी सांगीतलेली कामे करणे. 

हि प्रयोगशाळा परिचर 5, ST, MF, SE a) LV कोष माळा बांधणे, नर-मादी यांचे | प्रयोगशाळा परिचर पदाच्या 
७) D,HH जोड लावणे व सोडवणे, अंडिपुंज | जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये लक्षात 

० OA, OL, BL, CP, | धुणे व पॅकींग करणे, ग्रेनेज कामात घेता सोबतच्या दिव्यांग 

LC, Dw, AAV मदत करणे, ग्रेनेज प्रमुखांनी | प्रवर्गामधील उमेदवार योग्य 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र.१८/रेशीम कक्ष 


d) ASD (M), ID, 


सांगितलेली कामे करणे, विभागीय 


त्या साफ्टवेअर, साधने व 


SLD, MI aaa किटक संगोपनाचे काम । उपक्रमांच्या सहाय्यासह 
8) MD involving (a) | करणे, लागवड क्षेत्राची जोपासना | Del धरण्यात यावा 
to (d) above करणे, RAPT कामात मदत करणे, 
कोष उकळणे, वाटप करणे, सुत 
मोजणे, त्याचप्रमाणे वरिष्ठांना 
त्यांच्या कामात सहकार्य करणे. 
| १ | वरिष्ठ सहायक 5, ST, W, RW, H, a) B,LV मुख्य कार्यालयात विभागानुसार | वरिष्ठ सहायक पदाच्या 
७, MF ७) D,HH Wet झालेली लेखा, आस्थापना व | जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये लक्षात 
०0 OA, OL, BA, BL, । प्रशासन विषयक प्रकरणे जेष्ठ | घेता सोबतच्या दिव्यांग 
OAL, CP, LC, Dw, | अधिक्षक यांच्याकडे सादर करणे, । प्रवर्गामधील उमेदवार योग्य 
AAV अधिकारी व कर्मचारी यांची वेतन | त्या सॉफ्टवेअर, साधने व 
d) ASD (M), SLD, MI बिले, प्रवास बिळे तसेच, इतर बिले | उपक्रमांच्या सहाय्यासह 
8) MD involving (a) to | तयार करुन वरिष्ठांना सादर ग्राह्य धरण्यात यावा 


(d) above 


करणे, महाराष्ट्र कोषागार नियम व 
वित्तीय नियमानुसार सर्व रेकॉर्ड 
अद्यावत ठेवणे, मासिक, त्रैमासिक, 
वार्षिक अहवाल, अर्थसंकल्पीय 
अहवाल वरीष्ठ कार्यालयास सादर 
करणे, कार्यालय दैनंदिनी 
आस्थापना व लेखा विषयक 
पत्रव्यवहार नियंत्रण अधिकारी 
यांच्याकडे सादर करणे, रोकड 
रक्‍कम हाताळणे. संबंधितांना वाटप 
करणे, ळेखाविषयक सर्व बाबी 
हाताळणे, रोकड वही लिहिणे, 
अंदाजपत्रकाविषयी सर्व कामे व 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र.१८/रेशीम कक्ष 


इतर लेखाविषयक जमा खर्च 
विषयक रजिस्टर अद्यावत ठेवणे, 
लेखा परिक्षण अनुपालन 
अहवालाची पुर्तता करणे, गोपनिय 
अहवाळ गोळा करुन वरीष्ठ 


अधिकाऱ्यास सादर करणे. 
१४ । लिपिक-टंकलेखक 5, ST, W, MEF, a) B, LV आवक, जावक नोंदवह्या, | लिपीक-टंकलेखक 
RW, SE, H b) D, HH भांडाराबाबतच्या नोंदवह्या | पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
०0 OA, BA, OL, BL, | सांभाळणे, रजिस्टरप्रमाणे | कर्तव्ये लक्षात घेता 
OAL, CP, LC, Dw, | कार्यालयात सर्व जडवस्तुंची | सोबतच्या दिव्यांग 
AAV, MDy खातरजमा करुन घेणे, लेखन | प्रवर्गामधीलळ उमेदवार योग्य 
०) ASD (५), 89, MI | सामुग्री उपलब्धता व वापर करणे, | त्या सॉफ्टवेअर, साधने व 
8) MD involving (a) to | विविध प्रकारची बिळे सादर करणे, | उपक्रमांच्या खसहाय्यासह 
(0) above टंकलेखन करणे, संगणक ।ग्राह्म धरण्यात यावा 
कामकाज व देखभाल पाहणे, 
लेखाविषयक तसेच 
आस्थापनाविषक जिल्ह्यातील सर्व 
अधिकारी व कर्मचारी यांची माहिती 
ठेवणे, रजेची प्रकरणे हाताळणे, 
रोकडकिर्द व इतर लेखाविषयक 
सर्व जमा खर्च रजिष्टर अद्यावत 
ठेवणे, नियंत्रण अधिकारी यांनी या 
व्यतिरिक्त वेळोवेळी सोपविलेली 
कामे करणे. 
१५ । शिपाई S,ST,W,L, KC, | 8 B,LV कार्यालयातील नियंत्रण अधिकारी | शिपाई पदाच्या 
PP, MF, RW, SE, b) D,HH यांची कार्यालयीन कामे करणे, | जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये लक्षात 
C c) OA, OL, OAL, CP, | कोषागार कार्यालयाकरीता | घेता सोबतच्या दिव्यांग 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र.१८/रेशीम कक्ष 


LC, Dw, AAV कोषागार संदेश वाहन म्हणून काम | प्रवर्गामधील उमेदवार योग्य 
d) ASD (M, MoD), ID, | करणे, कार्यालयातील साफ- | त्या सॉफ्टवेअर, साधने व 
SLD, MI सफाई, पाणी भरणे इत्यादी कामे | उपक्रमांच्या सहाय्यासह 
e) MD involving (a) to | करणे, रिलींग केंद्र, पथदर्शक | Dre धरण्यात यावा 
(d) above फार्म, ग्रेनेज या ठिकाणी मदतनीस/ 
पहारेकरी म्हणून कामे करणे, 
नियंत्रण अधिकारी यांनी वेळोवेळी 
दिलेली कामे करणे. 
Abbreviations 
Sr.No. | Abbreviation | Long Form Sr.No. Abbreviation Long Form 
[ac | Bo Blind १२ Dw Dwarfism 
२ LV Low Vision १३ AAV Acid Attack Victim 
3 a Deat १8 ASD Autism Spectrum Disorder 
(M= Mild, MoD= Moderate) 
° HH Hearing Handicapped १५ mh | intellectual Disability 
षु OL One Leg १६ SLD Special Learning Disability 
& OAL One Arm and One Leg 49 MI Mental illness 
9 CP Cerebral Palsy १८ MD Multiple Disabilities 
LC Leprosy Cured १९ MDy Muscular Dystrophy 
OA One Arm 20 BLOA Both Leg One Arm 
शिक BL Both leg २१ BLA Both Legs Arms 
ती. | १ BA Both Arms 


पृष्ठ १३ पैकी 92 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र.१८/रेशीम कक्ष 


Abbreviations 
Sr.No. | Abbreviation Long Form Sr.No. Abbreviation Long Form 
a | S Sitting 9 Pe | Pulling & Pushing 
२ ST Standing ८ MF Manipulation by Fingers 
3 W Walking ९ SE Seeing 
° BN Bending [१० | H Hearing 
षु L Lifting ae | १ (> Communication 
& KC Kneeling & Crouching १२ RW Reading and Writing 


पृष्ठ १३ पैकी 93 


